RNI No. MAHBIL / 2009 / 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ७ , अंक २६ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट १७ , २०२१ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ , चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे . 
कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय 
कामगार भवन , ई - ब्लॉक , सी -२० , वांद्रे - कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पू . ) , 

मुंबई ४०० ०५१ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


क्रमांक ग्रा.वि. / कि.वे.अ / वि.भ. / २०२१ ( २ ) /कार्या-१०/६५०९.- किमान वेतन अधिनियम , १ ९ ४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील 
कामगारांकरिता विशेष भत्त्याची रक्कम दिनांक १ जुलै २०२१ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीकरिता जाहीर करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 


अनुसूचित उद्योगाचे नाव 


सर्व परिमंडळांकरिता 


कालावधी 


विशेष भत्त्याची रक्कम 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


५,४८८ 


प्रती महिना 


२ 


६,३०० 


प्रती महिना 


३ 


३,३५४ 


प्रती महिना 


( २ ) 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी 
यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा . 
मोटार दुरूस्ती कार्यशाळा उद्योग 
करी उद्योग 
कापूस पिंजणे व दाबणे उद्योग 
कापड रंगविणे , छपाई उद्योग 
काजु प्रक्रिया उद्योग 
कागदी , गवती 

पुठ्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग 
रासायनिक खते बनविणारा उद्योग 


४ 


५ , ९ ०६ 


प्रती महिना 


५ 


६,१ ९ ५ 


प्रती महिना 


६ 


३,४५६ 


प्रती महिना 


७ 


५,४७० 


प्रती महिना 


८ 


६,०७८ 


प्रती महिना 


९ 


कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


१० सिमेंट व सिमेंटवर आधारित उद्योग 


५,४८६ 


प्रती महिना 


११ रस्ते तयार करणे , देखरेख करणे , बांधकाम उद्योग 


६,६७४ 


प्रती महिना 


भाग एक - ल - ३४-१ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट १७ , २०२१ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१२ चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग 


५,६२४ 


प्रती महिना 


१३ सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा 


५,८०१ 


प्रती महिना 


१४ दवाखाना उद्योग 


५,४५२ 


प्रती महिना 


१५ औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


१६ दुग्धालय ( डेअरी ) उद्योग 


६,१८८ 


प्रती महिना 


१७ लिखाणाच्या वह्या बनविणारा उद्योग 


४,१३६ 


प्रती महिना 


५,३१० 


प्रती महिना 


५,२६४ 


प्रती महिना 


१८ खाण्याचा तंबाखू उद्योग 
१ ९ अभियांत्रिकी उद्योग 
२० कारखाने अधिनियम , १ ९ ४८ च्या कलम २ पोट - कलम ( एम ) या व्याख्येतील कारखाने 
२१ शाईपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग 


१,००० 


प्रती महिना 


६,७१० 


प्रती महिना 


२२ चित्रपट निर्मिती उद्योग 


६,६३० 


प्रती महिना 


२३ काच बल्ब बनविणारा उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


२४ काच उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


२५ निवासी हॉटेल व उपहारगृह उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


२६ केश कर्तनालय उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


२७ रूग्णालय उद्योग 


६,०५५ 


प्रती महिना 


२८ बर्फ व शितपेय बनविणारा उद्योग 


५,३८ ९ 


प्रती महिना 


२ ९ मद्य उत्पादनातील रोजगार 


३,६८० 


प्रती महिना 


३० धोबीकाम उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


५ , ९ ६७ 


प्रती महिना 


३,६१२ 


प्रती महिना 


३१ चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग 
३२ तेल गिरणी उद्योग 
३३ कागद व कागदी पुठ्ठा बनविणारा उद्योग 
३४ प्लास्टिक उद्योग 


५ , ९ ५१ 


प्रती महिना 


५,८०१ 


प्रती महिना 


३५ पेंट व वॉर्निश बनविणारा उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


६,१ ९ ५ 


प्रती महिना 


४,४६६ 


प्रती महिना 


३६ पोहे , चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग 
३७ यंत्रमाग उद्योग 
३८ मुद्रण उद्योग 
३ ९ सार्वजनिक मोटार वाहतूक उद्योग 
४० तयार कपडे बनविणारा उद्योग 


५,४८६ 


प्रती महिना 


६,१ ९ ५ 


प्रती महिना 


५,४५२ 


प्रती महिना 


४१ रबर उद्योग 


५,२६४ 


प्रती महिना 


६,१ ९ ५ 


प्रती महिना 


४२ भात , पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग 
४३ रबरी फुगे बनविणारा उद्योग 
४४ पोलादी सामान बनविणारा उद्योग 


६,१ ९ ५ 


प्रती महिना 


५,२६४ 


प्रती महिना 


४५ सिप्झ उद्योग 


५,०५० 


प्रती महिना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट १७ , २०२१ / श्रावण २६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४६ दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग 


३,०४२ 


प्रती महिना 


५,२६४ 


प्रती महिना 


१,४३० 


प्रती महिना 


३ , ९ ७८ 


प्रती महिना 


२ , ९ ८४ 


प्रती महिना 


४७ सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग 
४८ दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग 
४ ९ सफाईगार व मेहतर कामधंदा 
५० 

लाकूड कटाई उद्योग 
५१ कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तू तयार करणे 
५२ धातूची भांडी बनविणारा उद्योग 
५३ लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग 
५४ लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग 
५५ घड्याळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग 


३,८८८ 


प्रती महिना 


६,०१६ 


प्रती महिना 


५,२६४ 


प्रती महिना 


५,२६४ 


प्रती महिना 


६,१ ९ ५ 


प्रती महिना 


५६ 


हातमाग उद्योग 


३,३१२ 


प्रती महिना 


५७ मातीची भांडी बनविणारा उद्योग 


३,३१२ 


प्रती महिना 


५८ वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार 


५,६ ९ ३ 


प्रती महिना 


५ ९ चांदी उद्योग 


६,०७८ 


प्रती महिना 


२,६६० 


प्रती महिना 


८०६ 


प्रती महिना 


६,१६० 


प्रती महिना 


३,८६४ 


प्रती महिना 


६० तंबाखू ( बिडी ) उद्योग 
६१ स्थानिक स्वराज्य संस्था ( अ ) ग्रामपंचायत 

( ब ) ग्रामपंचायत वगळून 
६२ रंग व रसायने बनविणारा उद्योग 
६३ विटा व कौले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा 
६४ म्हशी किंवा गाई किंवा दोन्ही जेथे दूध काढण्यासाठी , स्वच्छ करण्यासाठी , चारा 

घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात , अशा 

कोणत्याही जागेतील कामधंदा ( तबेला ) 
६५ मिठागरातील कामधंदा 


३,७४४ 


प्रती महिना 


३,६०० 


प्रती महिना 


५,८०१ 


प्रती महिना 


६६ शेतकी कामधंदा 


२,६२२ 


प्रती महिना 


६७ कांदे साफ करणे उद्योग 


९ ६ 


प्रती दिन 


विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरिता प्रत्येक अनुसूचित उद्योगासमोर दर्शविण्यात आली आहे . 


शैलेंद्र ब . पोळ , 
कामगार उप आयुक्त , ( ग्रा.वि. ) , मुंबई व सक्षम प्राधिकारी , 

किमान वेतन अधिनियम , १ ९ ४८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


